पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा 
परिषदांना निधी वितरीत करण्याबाबत. 
लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १ जुले, २०२१ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४ जून, २०२१ 
२. शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, 
दिनांक २३ एप्रिल, २०२१ 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कर्मचारी वर्गाचा वेतनखर्च भागविण्यासाठी संबंधित 
जिल्हा परिषदांना “मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित 
आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (22949898), ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी रुपये 
७२.०० लाख इतके अनुदान वाचा मधीळ अनुक्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत 
नियमित अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील ज्या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी शासनाने मंजूरी दिली 
आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा 
परिषदांना सदर अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. आता या जिल्हा परिषदांचा सन 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


२०२१-२२ मधील एकूण वेतनखर्च विचारात घेऊन या जिल्हा परिषदांना पुढील वेतन अनुदान 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील ज्या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी शासनाने मंजूरी दिली आहे, 
अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पुढील जिल्हा परिषदांना एकूण ७२.०० लक्ष इतके अनुदान 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ. । जिल्हा | लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. | परिषद वितरीत करावयाचा निधी । २२१५१९१४ खाली वितरीत करण्यात 
(रुपये) ३६,सहायक अनुदाने | येत असलेले वेतन अनुदान (अक्षरी 
(वेतन) रुपये) 
9 ? 3 हू 
a | नांदेड ६०००००० रूपये साठ लक्ष फक्त 
यवतमाळ ६००००० रूपये सहा लक्ष फक्त 
3 सांगली ६००००० रूपये सहा लक्ष फक्त 
एकूण ७२००००० रूपये बहात्तर लक्ष फक्त 
२. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदेचे 


मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, यांना आहरण व सविरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. सदर अनुदान लाभार्थ्यांच्या बंक अकाउंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक 
राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व ०॥॥७ पद्धतीने 
वितरीत करण्यात येऊ नये. 


ड्‌. सदर निधी सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सन 
२०२१-२२ या अर्थिक वर्षातील वेतन व भत्त्यांसाठी मंजूर केला असून या निधीचा अन्य 
कारणांसाठी उपयोग करणे, ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता 
संबंधित जबाबदार अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. सोबतच्या यादीतील 
एखादा कर्मचारी सध्या कार्यरत नसल्यास सदर बाब संबंधित जिल्हा परिषदेने त्वरीत 
शासनाच्या निदर्शनास आणावी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


8. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 
राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील 
तरतूदी व सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


प. पुढील निधीची मागणी करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हा परिषदेने सदर रकमेचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने सादर करावे. 


&. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (09)- 
ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम 
करणारा कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


0. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 
२४ जून, २०२१ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच वित्त विभागाने बिम्स प्रणालीवर 
उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. वित्त 
विभागाच्या या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शार्तींची पूर्तता होत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२१०७०११४३७२१५३२८ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BALASAHEB 
BABASAHEB 
HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/यवतमाळ/सांगली. 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/यवतमाळ/सांगली. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (नांदेड/यवतमाळ/सांगली) 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद, नांदेड/यवतमाळ/सांगली. 


प्रत: माहितीस्तव 


मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अप्पर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक 

वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
पापु-४/पापु-२३, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३, दि. २३ एप्रिल, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र नाव पदनाम सेवा निवृत्ती दिनांक 
नांदेड जिल्हा परिषद 
La | श्री. बाबु मदारसाब मजूर ३१.०७.२०२१ 
२ | श्री. माधवसिंग गणुसिग वॉलमन ३१.०७.२०२१ 
३ | दत्ता देवजी खानसोळे मजूर ३१.०५.२०२४ 
४ | al. दत्ता ज्ञानोबा दंतलवाड मजूर ३१.०८.२०२२ 
4 श्री. बालाजी हरिभाऊ सुर्यवंशी वॉलमन ३०.०६.२०२१ 
६ | श्री. सुनिल दासराव पाठक मजूर ३१.१२.२०२५ 
७ | श्री. मष्णाजी टिप्पाजी राजूरे चौकीदार ३०.०४.२०२२ 
८ | श्री. काझी मोईनोद्दिन अ. pe पंपचालक ३०.११.२०२३ 
९ | श्री. शिवाजी मुंजाजी बोडके मजूर ३१.०३.२०२८ 
१० | श्री. हणमंत विरभद्र पुष्पलवार फिटर ३१.०७.२०२४ 
११ | १ | श्री. गंगाधर लक्ष्मण पुठ्ठेवाड वॉलमन ३१.०८.२०२२ 
१२ | श्री. गोविंद गणपती ईबीतवार मजुर ३१.०३.२०२३ 
१३ | श्री. बाबाराव शंकर पांगरेकर मागर ७2८544. 
१४ | श्री. शे. नबी. शा. हुसेन मजूर २०.०६.२०२३ 
१५ | श्री. स. अरिफ हुसेन स. बशिर हुसेन मजूर २३१.०९.२०२३ 
१६ | श्री. प्रकाश हांकर भरकडे AIS 39.05.2028 
१७ | श्री. रमेश केरबा लोखंडे चौकोदार र SR NOR 
१८ | श्री. हणमल्लु भुमन्ञा नरोड वॉलमन ३०.०६.२०२९ 
१९ | श्री. बळी व्यंकोबी शिंदे मजूर ३०.०४.२०२३ 
२० | महंमद जिलानी म. कासिम चौकौदार ३१.०३.२०२५ 
२१ | श्री. भगवान गणा हुलकुले मजूर ३१.०१.२०२३ 
२२ | श्री. माधव उमाजी डोकळे मजूर ३०.०६.२०२८ 
२३ | श्री. उस्मान शे. चाँद ग ee 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६६/पापु-२३ 


२४ | श्री. भास्कर नामदेव दुडकीकर गाजू ३१.०३.२०३० 

24 श्री. बालाजी कोंडीबा कल्याणकर मजूर ३१.०३.२०२७ 

२६ | श्री. उत्तम केशव होडाळे चौकोदार ३१.१२.२०२७ 

२७ | श्री. गंगाधर संभाजी बासरे चौकोदार याक 

२८ | श्री. अर्जुनसिंग सुदरसिंग ठाकुर गार ३१.०८.२०२२ 

२९ श्री. सुभाष रंगनाथ सुर्यवंशी चौकीदार 1003 

30 श्री. दिगंबर मारोती बंबलवाड चौकोदार 0... 

३१ | श्री. मगदुम शे. Tora मजूर २०.०८.२०२८ 

३२ । श्री. बजरंगसिंग रामसिंग ठाकुर चौकोदार ०.२३. 

३३ | श्री. विलास संभाजी कदम चौकीदार डव 

३४ | श्री. खुशाल नागोराव केंद्रे चौकोदार क ततव 

३५ | aft. रणजितसिंह नरसिंह ठाकुर वॉलमन BASU RRERC 

३६ । श्री. बाबु लक्ष्मण अभंगे वॉलमन तग नतसरी 

यवतमाळ जिल्हा परिषद 

३७ श्री. पी. व्ही. चौधरी अटेन्डन्ट ३१.१०.२०२१ 

३८ श्री. एस. एल. दळवे अटेन्डन्ट ३१.०७.२०२२ 

३९ | ait. ए. एम.गुल्हाणे अटेन्डन्ट ३१.०७.२०२२ 

सांगली जिल्हा परिषद 

vo | श्री. शिवाजी नरसिंह पाटील पंप ऑपरेटर ३०.०६.२०२१ 

४१ | श्री. बाबासाहेब मानाप्पा बंडगर मजूर ३१.०५.२०२२ 

४२ श्री. बजरंग आप्पा साळुंखे मजूर ३१.०३.२०२५ 

४३ | श्री. बाबासाहेब अकबर समलेवाले मजूर ३१.०५.२०२३ 
BALASAHEB eng eM AAAI or 
BABASAHEB ee ener 
HAJARE 7 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


